मराठी भाषा व हिंदी भाषा परीक्षा 
सुधारणा समितीस मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हिंभाप-२०१७/प्र.क्र.१०१/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ सप्टेंबर, २०१८ 
वाचा - 
१) समक्रमांकाचा दि.२.६.२०१८ चा शासन निर्णय 
२) शासन निर्णय क्रमांकः मभाप-२०१७/प्र.क्र.९८/भाषा-२, दि.९.७.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

भाषा संचालनालयाच्या अंतर्गत असलेल्या एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात हिंदी भाषा व मराठी भाषा परीक्षा 
पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनुक्रमे दि.२.६.२०१८ व दि.९.७.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये समिती 
स्थापन करण्यात आली आहे. दोन्ही समितींनी आपला अहवाल २ महिन्यात सादर करावयाचा आहे. 


हिंदी भाषा परीक्षेबाबत समितीच्या २ बैठका झाल्या असून अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात 
आहे. जुले, २०१८ मध्ये विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेडञान नागपूर येथे घेण्यात आल्यामुळे जुलै महिन्यामध्ये 
समितींचे कामकाज होऊ न WHIM दोन्ही समित्यांना प्रत्येकी २ महिने मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
मराठी भाषा व हिंदी भाषा परीक्षा सुधारणा समितीस प्रत्येकी २ महिने मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२८१६५२४०२०३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Rajashri Uday Bapat 
IN, o=Government Of Maharashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Rajashri coining Deane 


Uday Bapat ser" 
(राजश्री बापट) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
६. सर्व समिती सदस्य (भाषा संचालनालयामार्फत) 


७. निवडनस्ती (भाषा-२). 


